उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
प्रशासन अधिकारी (गट-अ) या पदाच्या सन 
२०२० मधील बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ११३/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 08 ऑगस्ट, २०२१ 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस 
अनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील प्रशासन अधिकारी (गट-अ) या 
संवर्गातील ज्या प्रशासन अधिकाऱ्यांचा कालावधी बदल्यांच्या अधिनियमातील कलम ३(१ मध्ये 
विहित केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त झालेला आहे तसेच कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या 
तरतूदीस अनुसरुन ज्या प्राचार्य/संचालकांनी बदलीसाठी विनंती केली आहे ती विचारात घेऊन 
त्यांची खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदली करण्यात 
येत आहे. 


अ. प्रशासन सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण अभिप्राय 
क्र. अधिकाऱ्यांची नावे कार्यालय 
१ | श्री. संभाजी विभागीय सहसंचालक, | विभागीय सहसंचालक, | प्रशासकीय 
वामनराव सुर्यवंशी | उच्च शिक्षण, औरंगाबाद | उच्च शिक्षण, अमरावती 
येथील रिक्‍तपदी 
२ श्रीम. वनिता विभागीय सहसंचालक, | विभागीय सहसंचालक, | प्रशासकीय 
VEIT सांजेकर | उच्च शिक्षण, नागपूर | उच्च शिक्षण, औरंगाबाद 
विभाग, नागपूर विभाग, औरंगाबाद 
येथील रिक्‍तपदी 
२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना शासन नियमानुसार 


पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. विनंती बदली झालेल्या प्रशासन 
अधिकाऱ्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार 
नाही. 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या Mle AA मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


8. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ होण्याकरीता संबंधित कार्यालय 
प्रमुखांनी खाळील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
१. आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
२. बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या 
जागी पर्यायी प्रशासन अधिकारी हजर होण्याची वाट न पाहता संबंधित कार्यालय 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०२१/प्र.क्र. ११३/मशि-१ 


प्रमुखांनी बदली झालेल्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू 
होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित प्रशासन अधिकारी यांनी 
सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयातून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना 
केलेल्या कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे. 

३. बदली झालेले प्रशासन अधिकारी संबंधित कार्यालयामधून कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या प्रशासन 
अधिकाऱ्यास रुजू HOA AF घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ ठरुन कामन करता 
वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखांना जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

४. पदस्थापनेत बदल करण्यासंबधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार 
नाही. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही प्रशासन 
अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित 
प्रशासन अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

५. बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची 
रजा मंजूर करण्यात येणार नाही. 

६. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे तसेच सदर 
आदेशा तात्काळ अंमलात येत असल्याने बदली झालेल्या प्रशासन अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ 
पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयाने काढावे. त्यानंतरचे वेतन 
कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या कार्यालयाकडून काढण्यात येऊ नये. 
सदर वेतन संबंधित प्रशासन अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या कार्यालयाने काढावे. दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पासूनचे वेतन 
बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने 
अदा केल्यास त्यांना ARNT: जबाबदार धरण्यात येईल. 

७. बदली झालेल्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी 
वैयक्तिकरित्या सबंधित विभाग प्रमुख यांची राहील. याबाबतचा कार्यपालन 
अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पूर्वी 
शासनास सादर करावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५४४/.॥8॥७१9॥॥9.90४९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८०९१८१८३०५८०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DATTATRAYA Oh xeon nr ou HER ATECNCAL 


2.5.4.20=44c81ed7c5650383de2d3bd4939feb17be94c7 7ddf9380bfe3d4 
1010: 


RAMBHAU KAHAR वावा” 
(द.रा. कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 


३. सर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ११३/मशि-१ 


४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी यांची कार्यालये 

संबंधित प्रशासन अधिकारी यांना संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत 

८. निवड नस्ती. 


SG  -८४ 


प्रत :- १. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


